कृषि उपसंचालक, महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ स्थित 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२०/प्र.क्र.१४६/१५अओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ५ मे, २०२२. 


वाचा:- 
१. कृषिव पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. आकृवि-१२१४/प्र.क्र.४१८ (५)/१५-अ, 
दि. १३/०१/२०१५. 
२. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. असकृवि-१२१२/प्र.क्र.६८(पुनर्बांधनी क्र. २)/१५-ओ 
(अ.क्र.१, दि. ३१/१२/२०१२. 
३. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि-१२१४/प्र.क्र.२४५/१५-अे, दि. ०७/०२/२०१५. 
४. कृषिव पदुम विभाग, शासन AT क्र. आकृवि-१२१६/प्र.क्र.२५१/१५-अ, दि. २४/११/२०१६. 
५. कृषिव पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. आकृवि-२०२०/प्र.क्र.१४६/१५-अ, दि. २६/१०/२०२०. 
६. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि-१११६/प्र.क्र.३५८/१५-अे, दि. २७/०३/२०१८. 
७. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि-१६१९/प्र.क्र. 226/ 94-31, दि. १७/०२/२०२०. 
८. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि-१०१८/प्र.क्र. ३६/१५-अे, दि. २८/०४/२०२०. 
९. आयुक्त कृषि यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. जा.क्र. एसएनआर/प्र.क्र.०१/ज्ये.सु.२०१६/गट-आअ/ 
कृउसं/ आस्था-१/१२३४, दि. ०९/०१/२०२१. 
१०. आयुक्त कृषि यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. जा.क्र. एसएनआर/प्र.क्र.०१/ज्ये.सु.२०१६/गट-आ/ 
कृउसं/ आस्था-१/८३५२, दि. ०३/०३/२०२१. 
११. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र. २८१/१२, दिनांक २१ जून, 
२०२१-महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 
१२. कृषिव पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. आकृवि-१६१९/प्र.क्र. २२६/१५-अ, दि. २०/१२/२०२१. 
१३. आयुक्त कृषि यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. जा.क्र. एसएनआर/प्र.क्र.०१/गट-आ/ कृउसं/ आस्था- 
१/१५८०८, दि. २६/०४/२०२२. 
१४. आयुक्त कृषि यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. जा.क्र. एसएनआर/प्र.क्र.०१/ज्ये.सु.२०२२/गट-आ/ 
कृउसं/ आस्था-१/१६५५३ , दि. ०२/०५/२०२२. 


झासन परिपत्रक :- 

संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि उप संचालक 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१४ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली 
आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२०/प्र.क्र.१४६/१५ओ 


२. तद्नंतर संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ (कृषि 
उपसंचाळक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ स्थित तात्पुरती अतिरिक्‍त 
ज्येष्ठतासूची आणि संदर्भाधीन क्र. ५ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिनांक ०१/०१/२०१६ स्थित 
तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ (कृषि उपसंचालक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या दि. ०१/०१/२०१५ 
आणि दि. ०१/०१/२०१६ स्थित प्रसिध्द करण्यात आलेल्या उपरोक्त तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्यांवर 
प्राप्त झाळेले आक्षेप विचारात घेऊन सदर ज्येष्ठतासुच्या अंतरिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. 
३. संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. अ.ल. कांबळे यांना गट-ब संवर्गातून गट-अ 
संवर्गामध्ये पदोन्नती देण्यात आली आहे. तथापि ते सदर पदावर दि. १६/०१/२०१४ रोजी रूजू झाले 
असून त्यांच्या नावाचा समावेहा दि. ०१/०१/२०१५ स्थित तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीत अ.क्र. १ वर 
RH. १०८६ (अ) वर अंर्तभूत करण्यासाठी कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. १३ येथे नमुद दि. 
२६/०४/२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
४. तसेच संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये एका उमेदवारास महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ 
(कृषि उपसंचालक) संवर्गात एक विशेष बाब म्हणून (दहडातवादी हल्ल्यामध्ये जखमी होऊन ४२ 
टक्के अपंगत्व आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मुलीस शासन मान्यतेने शासकीय सेवेत सामावून 
घेण्यासाठी) नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ७ च्या शासन निर्णयान्वये १६ उमेदवारांना 
सरळसेवेने महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि उपसंचालक) संवर्गात नियुक्‍ती देण्यात आळी आहे. 
तसेच संदर्भ क्र. ८ च्या आदेशान्वये एका अधिकाऱ्यास महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि उपसंचालक) 
संवर्गात पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र. १२ च्या शासन निर्णयान्वये एका उमेदवारास 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि उपसंचालक संवर्गात सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
यास्तव सदर अधिकाऱ्यांच्या नावांचा समावेश करून सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २१/०६/२०२१ 
च्या शासन अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि उपसंचालक) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ स्थित एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
५. सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची ही मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये 
दि. ०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयासंदर्भात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
६. आयुक्त (कृषि) यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरून प्राप्त करून घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. सदर तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत कृषि आयुक्‍तालयास हरकती व सूचना सादर कराव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२०/प्र.क्र.१४६/१५अओ 


जर सदर कालावधीत काही आक्षेप प्राप्त झाले नाही तर संबंधीत अधिकाऱ्यांचे काही आक्षेप 
नाहीत असे गृहीत धरून ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा 
विचार करण्यात येणार नाही. 
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्राप्त निवेदनातील हरकती व सूचना तपासून कृषि आयुक्त 
कार्यालयाने १५ दिवसांत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अंतिम ज्येष्ठतासूचीचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर 
करावा. तसेच सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीकरिता प्रस्ताव सादर करतांना मानीव दिनांक 
देण्यासंदर्भातील शुध्दीपत्रक निर्गमित झाले असल्यास ते विचारात घेऊन, सेवानिवृत्त किंवा स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त किंवा मयत किंवा पदोन्नत (नियमित किंवा तात्पुरती) अथवा राजीनामा दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे ज्येष्ठतायादीतून वगळण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 
७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५१७४८५७०७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AMOL NILAKANTH ७७५७00. 
SAKHARKAR MARAT. OU «AGRICULTURE AN ADF 


Date: 2022.05.05 17:51:29 +05'30' 


सोबत:-वरीलप्रमाणे (अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
निवडनस्ती 94-31. 


cc AN A 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट तीन 
१  संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि उपसंचालक 
२ वेतनश्रेणी:- S-20; ५६१०० - १७७५०० 
$ दि.! जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची 
ज्येष्ठतेचा 


अधिकाऱ्यांचे नाव विहित शैक्षणिक अर्हता 
नियुक्‍तीचा मार्ग दिनांक 


[1 aa | 1-१ 


ee 4 
श्री.कांबळे अरुण लक्ष्मण पदोन्नती १४.०४.१९६७ | अनु.जाती १६.०१.२०१४ | १६.०१.२०१४ | ३०.०४.२०२५ बी.एस.सी.(कृषि) PO 


(१)श्री.बोरसे यांनी म.कृ.से., गट-अ कृषि उपसंचालक संवर्गातील 
श्री.अ.शा.राऊत यांचा पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मिळणेबाबत, 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ-औरंगाबाद येथे मुळ 
अर्ज क्र.२२/२०१३ दाखल केला होता. सदर मुळ अर्जातील 
दि.२४.०१.२०१७चे न्यायनिर्णयानुसार आवश्यक ती नियमोचित 


कार्यवाही, मा.उच्च न्यायालयाने आरक्षण संदर्भातील रिट पिटीशन 


क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७चे न्यायनिर्णयाविरुध्द महाराष्ट्र 
श्री.बोरसे देवाजी उत्तम ०९.०६.१९६१ ०७.०७.२०१४ |०७.०७.२०१४ | 30.06.2088 शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमति 


याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयास अधीन राहुन 
करण्यात येणार आहे. 
(२)श्री.बोरसे हे नियत वयोमानाने दि.३०.०६.२०१९ रोजी सेवानिवृत्त झाले 


नसते तर श्री.बोरसे यांना मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल 


के.८९२८/२०१५ मध्ये दि.०६.०७.२०१७चे न्यायनिर्णयानुसार "अधिसंख्य" 
पदावर वर्ग करण्यात आले असते. 


(3)सेवानिवत्त. 
श्री.कंडारकर अशोक नथुजी १७.०६.१९६० ०२.०६.२०१५ | ०९.०२.२०१५ | 3०.०६.२०१८ सेवानिवृत्त 


श्री.खरात यादव दादा ०१.०६.१९६० २८.०७.२०१५ |।०९.०२.२०१५ | ३१.०५.२०१८ 


श्री.कानडे विजयकुमार गणपत २५.१०.१९६४ 08.03.2084 ।०९.०२.२०१५  ३१.१०.२०२२ 


श्री.चव्हाण प्रबोध रामदास ०७.११.१९६४ १६.०२.२०१५ |०९.०२.२०१५ | ३०.११.२०२२ बी.एस.सी. (कृषि) 


श्री.कानडे दिनगर भगवंतराव १६.०१.१९६४ १०.०३.२०१५७ |।०९.०२.२०१५ | ३१.०१.२०२२ एम.टेक 


श्री.चोधरी दत्तात्रय किसनराव ०२.०१.१९६४ .ज. ०५.०३.२०१५ | 08.02.2084 | ३१.०१.२०२२ एम.एस.सी. (कृषि) 


awe ज्येष्ठतेचा 
अधिकाऱ्यांचे नाव तड ents शैक्षणिक अर्हता 
दिनांक 


शि 


श्री.बैसाणे भालचंद्र वल्लभ ०९.०६.१९६३ नु.जाती ०९.०२.२०१५ | ०९.०२.२०१५ | 3०.०६.२०२१ 


श्री.वाघ गोकुळ दौलतराव १३.०७.१९६६ नु.जाती ०१.०६.२०१५ |०९.०२.२०१५  ३१.०७.२०२४ 


att alent मधुकर आत्माराम ११.०४.१९६४ .मा.व. १०.०२.२०१५ ,०९.०२.२०१५ | ३०.०४.२०२२ 


श्री.कदम नंदकुमार भगवान ०८.०६.१९६४ बु २९.०१.२०१६ |०९.०२.२०१५ | 30.06.2022] एम.एस.सी.(कृषि) 


श्री.आरेकर आनंद ज्योतीराम ०२.०७.१९६७ ११.०२.२०१५ |०९.०२.२०१५ | ३१.०७.२०२५| एम.एस.सी. (कृषि) 


श्री.कदम बालाजी पंढरीनाथ ०८.०६.१९६४ २९.०१.२०१६ |०९.०२.२०१५ | 30.06.2022] एम.एस.सी. (कृषि) 


श्री.पाटील प्रदिप आनंदराव १९.०१.१९७० .मा.व. ११.०२.२०१५ | 08,02. ORY | ३१.०१.२०२८ बी.एस.सी. (कृषि) 


श्री.दिवटे दत्तात्रय मारुतीराव २९.०४.१९६६ बु ०१.०६.२०१५ |०९.०२.२०१५ | 3०.०४.२०२४ बी.एस.सी. (कृषि) 


श्री.कोकाटे नवनाथ रामभाऊ १५.०३.१९६४ बु ०५.०३.२०१५ | 08,02, ORY | 3१.०३.२०२२ बी.एस.सी.(कृषि) 
श्री.केरवले बालाजी पुंडलिकराव ०१.०६.१९६५ बु २७.०२.२०१५ |०९.०२.२०१५ | 38,04, 2023 


मिलिंद एम.एस.सी.(कृषि) 
श्री.नाड मिलिंद रत्नाकर १3.०९.१९६४ .मा.व. ०९.०२.२०१५ | 08 02, 20RY | ३०.०९.२०२२ 
किटकशास्त्र. 


श्री.मांढरे गणेश शंकरराव २९.१०.१९६८ बु १६.०३.२०१५ | 08,02. ORY | ३१.१०.२०२६ बी.एस.सी.(कृषि) 


श्री.चेमणशेट्टे तानाजी गोविंदराव २५.०१.१९६५ बु २५.०७.२०१७ |।०९.०२.२०१५ | 3१.०१.२०२३ एम.एस.सी.(कृषि) 


एम.टेक (डी अँड एफ 
इंजिनिअरींग) 


श्री.कदम राजेंद्र शिवाजीराव ०२.०६.१९६८ बु ०९.०२.२०१५ |।०९.०२.२०१५ | 3०.०६.२०२६ बी.टेक (कृषि) 


श्री.कर्डीले विठठल गोपाळ ११.०६.१९६६ ०१.०४.२०१५ |०९.०२.२०१५ | 3०.०६.२०२४ 


ज्येष्ठता ee संबंधित पदावरील हा प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्ती 
: अधिकाऱ्यांचे नाव जन्म दिनांक| प्रवर्ग ate nate oie शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
क्रमांक नियुक्‍तीचा मार्ग दिनांक दिनांक दिनांक 
शशि २ 1 a वित ५ | oe ae || é ee a 
श्री.हदगांवकर अनिलकुमार 
२२.११.१९६३ खुला ०९.०२.२०१५ |०९.०२.२०१५ | 3०.११.२०२१ सेवानिवृत्त 
काशिनाथराव 


श्री.काळे दत्तात्रय बाबुराव 


०२.०१.१९६२ 


१०.०३.२०१५ 


०९.०२.२०१५ 


३१.०१.२०२० 


एम.एस.सी.(कृषि) 


सेवानिवृत्त 


श्री.मोरे गोविंद डी. 


श्री.देशमुख गोपाळराव तुरेराव 


श्री.शेरसाठ कैलास राजाराम 


श्री.सराफ खंडेराव आर. 


०६.०२.१९६८ 


i 
iii oo 


खला 


०५.०५.२०१५ 


०७.०२.२०१५ 


१०.०४.२०१५ 


०९.०४.२०१५ 


०९.०२.२०१५ 


०९.०२.२०१५ 


०९.०२.२०१५ 


०९.०२.२०१५ 


२८.०२.२०२६ 


३०.०६.२०२५ 


३१.०३.२०२६ 


३१.३.२०२५ 


एम.एस.सी.(कृषि) 
बी.टेक (कृषि 
अभियांत्रिकी) 


एम.एस.सी.(कृषि) कृषि 


अणुजीवशास्त्र 
एम.एस.सी.(कृषि) 


श्री.मेसाळ अंबादास क्डुबा 


श्री.तसरे ज्ञानेश्वर शेषराव 


> 

> 

खला 

> 
२५.०३.१९६७ खुला 
१२.०४.१९६८ खुला 


०८.०७.१९६८ : 


PY. OY. ORG 


©2019. 2084 


08,02. 2084 


08,02. 2084 


३०.०४.२०२६ 


३१.०७.२०२६ 


बी.एस.सी.(कृषि) 
एम.एस.सी.(कषि) 


Ce 


श्री.खळीकर श्रीपाद माणिकराव 


श्री.ममदे हनुमंत ज्ञानबा 


०७.०९.१९६६ 


०१.०६.१९६४ 


१०.०२.२०१५ 


०९.०२.२०१५ 


०९.०२.२०१५ 


०९.०२.२०१५ 


३०.०९.२०६६ 


३१.०५.२०२२ 


एम.एस.सी.(कषि) 


Ce 


एम.एस.सी.(कृषि) 


श्री.साळवे विष्णु रामु 


०१.०६.१९६५ 


०२.०६.२०१५ 


१७.०२.२०१५ 


३१.०५.२०२३ 


बी.टेक (कृषि 
अभियांत्रिकी) 


श्री.बनसोडे प्रफुल्ल तुळशीराम 


श्री.तपासकर दिगंबर महादेव 


०१.०६.१९६७ 


०६.०७.१९६४ 


१७.०२.२०१५ 


१५.०४.२०१५ 


१७.०२.२०१५ 


२३.०२.२०१५ 


३१.०५.२०२५ 


३१.०७.२०२२ 


एम.एस.सी.(कृषि) 


बी.एस.सी.(कृषि) 


११२३ 


श्री.बोईनवाड माधव सुभाष 
श्री.कोळप दिशांत मारुती 


पदोन्नती 


०२.०५.१९७१ 


०७.०६.१९७२ | अनु.जमाती 


१०.०३.२०१५ 


२३.०२.२०१५ 


२३.०२.२०१५ 


२३.०२.२०१५ 


३१.०५.२०२९ 


३०.०६.२०३० 


बी.एस.सी.(कृषि) 
बी.एस.सी.(कृषि) 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


नियुक्तीचा मार्ग 


ज्येष्ठतेचा 


दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


श्रीमती.जाधव धनश्री अरुण 


1 8 


एक विशेष बाब 


०१.०७.१९९४ 


०२.०४.२०१८ 


शिया 


०२.०४.२०१८ 


३०.०६.२०५२ 


बी.टेक.(कृषि अभियांत्रिकी) 


दि.२६.११.२०१८ रोजी मुंबई शहरावर झालेल्या दहशतवादी 
हल्ल्यात श्री.अरुण दादा जाधव यांना ५ गोळ्या लागुन ४२ 
टक्के अपंगत्व आल्याने त्यांची मुलगी श्रीमती.धनश्री अरुण 
जाधव यांना परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याखेनुसार तात्पुरती 
नियुक्‍ती दिली आहे. 


श्री.शिंदे वैभव दत्तात्रय 


श्री.जगताप सुरज अनिल 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


०८.०४.१९९४ 


०६.१०.१९९३ 


०२.०३.२०२० 


२८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


३०.०४.२०५२ 


३१.१०.२०५१ 


श्री.शेंडे अजय आनंदा 


श्री.काळभोर दत्तात्रय शंकरराव 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


११.१२.१९९४ 


११.०१.१९९० खुला 


१८.०२.२०२० 


२५.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


३१.१२.२०५२ 


३१.०१.२०४र्ट 


श्री.पाचे रामेश्‍वर ज्ञानदेव 


श्रीमती.चव्हाण प्रणाली सुधिर 


श्री.चव्हाण अभयकुमार यशवंत 


श्री.कानवडे freer रामदास 


श्री.काशिद अभिमन्यु अर्जुन 


श्री.उपरीकर अरविंद सुरेश 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


०५.०१.१९९३ 


भ.ज.( 
१७.०४.१९९४ (खुला महिला 
het 


,ज.(क' 
oY, ( 
- Wer 
> 
१९.०४.१९९२। इ.मा.व. 
०५.०१.१९९३ | इ.मा.व. 
३०.०७.१९९१ | इ.मा.व. 


) 
) 


२०.०२.२०२० 


२०.०२.२०२० 


२७.०२.२०२० 


२५.०२.२०२० 


२८.०२.२०२० 


(म.नं.) 


१८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


१८.०२.२०२० 


३१.०१.२०५१ 


३०.०४.२०५२ 


३०.०४.२०४९ 


३०.०४.२०५० 


३१.०१.२०५१ 


३१.०७.१९४९ 


मशिनरी अँड पॉवर) 
एम.टेक.(कृषि 
अभियांत्रिकी) 
एम.टेक.(कृषि 
अभियांत्रिकी) 
एम.एस.सी.(कृषि) 
अँग्रोनॉमी 


ज्येष्ठता an संबंधित पदावरील patel प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्ती 
: अधिकाऱ्यांचे नाव जन्म दिनांक| प्रवर्ग दनांक नत nae शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
क्रमांक नियुक्‍तीचा मार्ग दिनांक दिनांक दिनांक 
शशि R 1 8 ee | 4 i eo yl |? 1 र्ट |. अ... 
११३५ ।श्री.सोनकांबळे गजानन मारोती सरळसेवा ०३.०४.१९९४ २०.०२.२०२० | १८.०२.२०२० | ३०.०४.२०५२ बी.एस.सी.(कृषि) 


es, || 
श्री.ठोंबरे निलेश रामदास सरळसेवा १०.१०.१९९४ | अनु.जाती १८.०२.२०२० | १८.०२.२०२० | ३१.१०.२०५२ . = | 
Jo, 02, oo 
श्री.बेतीवार विजय राजेश सरळसेवा ०४.०६.१९९३ | वि.मा.प्र. ; १८.०२.२०२० | 30,08, 204% 
(म.नं.) 
११३९ 'श्री.सदाफुले शिवकुमार पांडुरंग सरळसेवा २२.०६.१९९४ | अनु.जाती १८.०२.२०२० | १८.०२.२०२० | ३०.०६.२०५२ एम.एस.सी.(कृषि) [(... a 
खुला 
श्रीभोसले शुक्राचार्य किसन सरळसेवा २८.०६.१९७५ ह्या २७.०२.२०२० | २७.०२.२०२० | 3०.६.२०३३ 
(दिव्यांग) 
११४१  'श्री.वावधने मंगेश आप्पाजी तात्पुरती पदोन्नती | ३१.०३.१९६७ खुला ०१.०६.२०२० |०१.०६.२०२० | २८.०२.२०२५ एम.एस.सी.(कृषि) a 
११४२ श्री.चव्हाण तेजस सुर्यकांत सरळसेवा ३०.११.१९९६ | अनु.जाती | ०३.०१.२०२२ |०३.०१.२०२२ | 3०.१ १.२०५४ बी.एस.सी.(कृषि) =< | 


